महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे.-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली ३११९/प्र. क्र.३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ मे, २०१९ 


वाचा:-शा.शि.व क्री.वि. शासन Beal क्रमांक बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२, दिनांक २८.०५.२०१९ 


शुध्दीपत्रक- 


वाचा येथे नमूद दिनांक २८.०५.२०१९ च्या शासन आदेशामध्ये उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदलीचे आदेशा निर्गमित करण्यात 


आले आहे. सदर आदेशातील बदलीपत्र अधिकाऱ्यांच्या यादीमधील अ.क्र. ३९ येथे नमूद केलेल्या 


अधिकाऱ्याच्या पदनामामध्ये दुरुस्ती करण्यात येत असून अ.क्र. ३९ पुढील सुधारणा केल्याप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 
अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 
क्र 
1१ | २ ३ PB 
३९ श्री. दत्तात्रय शिवलिंगअप्पा मठपती, गटशिक्षणाधिकारी, रिक्‍त पदावर 
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती पंचायत समिती भोकर, 
धर्माबाद, जि. नांदेड जि. नांदेड 
२. सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६०११६४६२०२२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Santosh = 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या HAIFA व नावाने, Basaveshwar ‘i: — 
Mamada pure emcrsnncins nine 
(संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शुध्दीपत्रक क्रमांकबदली-३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 
३) सर्व शिक्षण संचालक 

४) सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 

) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

) 

) 

) 


ल 
ae 


संबंधित शिक्षणाधिकारी 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


mn 


S 


८ 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


